मागणी क्र. सी-०७ २४०६- "ग्राम परिसर व आदिवासी 
विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) अंतर्गत बचत होणारा 
अर्थसंकल्पीत निधी मागणी क्र. सी- ०७-२४०६ २१६१ 
या योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/पी.सी./पुनर्विनियोजन/प्र.क्र.१३४/११२०/२०२३-२४, 
दि.१२.०३.२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- ५२ फिरत्या पथकांचे 
बळकटीकरण (२४०६ २१६१) (कार्यक्रम) या योजनेतील अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी अपुरा 
पडत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या 
क्र.१ येथील पत्रान्वये मागणी क्र. सी-०७ "ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ 1429)" या 
योजनेंतर्गत रोपवनांचे नविन कामांचे प्रस्ताव व नविन गॅस Gta तसेच गॅस रिफिलींग यासाठी 
आतापर्यंत पाहिजे त्या प्रमाणात प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने निधीची बचत होत आहे. तसेच ५२ फिरत्या 
पथकाचे बळकटीकरण कार्यक्रम (२४०६२१६१) मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदी पेक्षा जास्त निधीची 
आवर्यकता असल्याने पुनर्विनियोजनाव्दारे निधीउपलब्ध करून देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. 


त्या अनुषंगाने "ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ 9429)" या ळेखाशिर्षा अंतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी रु. एकूण रु. ८२.३० लक्ष इतका निधी "५२ फिरत्या पथकाचे 
बळकटीकरण कार्यक्रम" (२४०६२१६१) अंतर्गत पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा प्रस्ताव 
तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता, सन २०२३-२४ 


शासन आदेश क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-२ 


या वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७ ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१ या 
योजनेअंतर्गत "२१- पुरवठा व सामग्री" या उददिष्टामधून रु.४५.०० लक्ष व "५०-इतर खर्च" या 
उददिष्टामधून रु.३७.३० लक्ष असा एकूण रु. ८२.३० लक्ष निधी लेखाशीर्ष २४०६ २१६१ अंतर्गत ५०- 
इतर खर्च या उददिष्टाखाली रु.७७.३० लक्ष व ५१-मोटार वाहने या उददिष्टाखाली रु.५.०० लक्ष या 
उद्दीष्टामध्ये पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करण्यास व बीम्स्‌ 
(BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करण्यास या शासन आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे 


(रक्‍कम लाखात) 
लेखाशिर्ष उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित| सुधारीत =| पुनर्वितरणाने वितरीत 
तरतूद अंदाजानुसार | करण्यात येत असलेला 
कः उपलब्ध निधी 
असलेला व 
वितरीत निधी 
fee 2 3 mz ५ ८ 
१. | ग्राम परिसर व आदिवासी | २१-पुरवठा व ७१.७० ५०.०० (-४५.५०) 
विकास कार्यक्रम (२४०६ | सामुग्री 
१५२१) 
५०- इतर खर्च ११३८.०५ १३०.०५ (-३७.३०) 
२. । ५? फिरत्या पथकांचे | ५०- इतर खर्च ३९२.०० २७४.४० (--७७.३०) 
बळकटीकरण (अनिवार्य) 
(२४०६ २१६१) 
५१- मोटार वाहने ८.०० ५.६० (--५.००) 


२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या 
मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर शासन area, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५७/व्यय-१०, दि.२६.०३.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-३, अनु. क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२७/फ-२ 


४. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११३१२०२८९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


BHAGWAN ie 0 nee 
MARUTI SAWANT ROFRDCACTEDSF172259F1603,co-BHAGHANMARUT 
(भगवान सावंत) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 
५ महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ ठाणे. 
७ वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 
८) नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१०) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 
११) ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


